महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ मर्यादित, पुणे 
संचालक मंडळाची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. पासंविसं-२०१७/प्र.क्र.५९/१७/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) पाटबंधारे विभाग शासन निर्णय क्र. एमएळडी-१००२/(१०२/२००२/ लाक्षेवि 

(आस्था), दि. २८/०१/२००४ 

२) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. एमएलडी १०१०/(९६/२०१०) लाक्षेवि (आस्था), 
दि.२३.०६.२०१०. 

३) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. पासंविसं-२०१७/प्र.क्र.५९/१७/लाक्षेवि (आस्था), 
दि. ०९/०६/२०१७ 

४) पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे , जाक्र. पासंविसं/मभुविम/प्रशञा-४/ 
तांशा-६/२७०/२०२०, दिनांक ०९/०३/२०२० 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ मर्यादित, पुणे हे उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्र. १ येथील 


शासन निर्णय, दि. २८/०१/२००४ अन्वये बंद करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर 


महामंडळ बंद करण्याच्या / परिसमापनाच्या कार्यवाहीस गतीमानता येण्यासाठी संचाळक 


मंडळावर स्थानिक सदस्यांची नेमणूक करुन संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करणे ही 


प्रक्रीया सुलभ व तातडीने करण्याच्या दृष्टीने उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णय, 


दिनांक २३/०६/२०१० अन्वये महाराष्ट्र भूविकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना 


केलेली होती. तद्नंतर उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. 3 येथील शासन निर्णय, दि. ०९/०६/२०१७ 


अन्वयेही प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र भूविकास महामंडळाच्या संचाळक मंडळाची 


पुर्नरचना करण्यात आलेली आहे. आता, कालांतराने विभागीय रचनेत झालेल्या बदलांमुळे 


संचालक मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य संचालक, त्यांचे पदनाम व कार्यालये यांमध्ये बदल 


झालेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र भूविकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची पुर्नरचना 


सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पासंविसं-२०१७/प्र.क्र.५९/१७/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय :- 
या द्वारे जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय दिनांक २३/०६/२०१० व शासन निर्णय दिनांक 
०९/०६/२०१७ अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे - 


१) महाराष्ट्र भूविकास महामंडळाच्या संस्थापन, समयलेखे व नियमावलीमधील 
कलम ७४(२) नुसार महाराष्ट्राच्या राज्यपालानी महाराष्ट्र भूविकास महामंडळाच्या 
संचाळक मंडळाची पुनर्रचना केली असून पुनर्रचित संचालक मंडळ 
दिनांक ०६/०८/२०२० पासून स्थापन करण्यात येत आहे. 

२) महाराष्ट्र भूविकास महामंडळाच्या संस्थापन, समलेखे व नियमावळीमधीळ कलम ७३ 
नुसार मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे यांची महाराष्ट्र 
भूविकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाचे “अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक” म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

3) महाराष्ट्र भूविकास महामंडळाच्या संस्थापन, समलेखे व नियमावलीमधील 
कलम ७४(१) व ७४(२) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालानी ज्या व्यक्तींची महाराष्ट्र 
भूविकास महामंडळाच्या संचालक पदावर नियुक्‍ती केलेली आहे, त्यांचा तपशिल 
सहपत्र “अ” मध्ये पहावा. 

४) महाराष्ट्र भूविकास महामंडळाच्या समळेखे व नियमावलळीमधीळ कलम क्र. ४९ अन्वये 
संचालक व महाराष्ट्र राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून उपसचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

५) स्थानिक संचालक मंडळावरील सर्व संचालकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार 
प्रवासभत्ता व दैनिकभत्ता अनुज्ञेय राहील. 

६) सदर sear आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


वरील आदेशान्वये संचालक मंडळावर पदनामाने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या पदधारकानी 
संचालक मंडळाच्या बैठकीस स्वत: जातीने हजर राहणे आवश्‍यक आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८०६१६३६४२४६२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dinesh Shamrao jou oh inn shaman crags CS 
Ghatge 0 
(दि. शा. घाटगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Dinesh Shamrao Ghatge 
DN: CN = Dinesh Shamrao Ghatge, C = IN, S = 


प्रति, 
१) Aaa Ud संचालक, महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ मर्यादित , पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पासंविसं-२०१७/प्र.क्र.५९/१७/लाक्षेवि (आस्था) 


२) सचिव, भारत सरकार, जलसंपत्ती, मंत्रालय, नवी दिल्ली 

३) कार्यकारी संचालक, कृषि वित्त महामंडळ, मुंबई 

४ कार्यकारी संचालक, कृषि व ग्राम विकासाकरिता राष्ट्रीयकृत बँक ATES), मुंबई 

५) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ, पुणे 

६) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

८) fF सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

९) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१०) मंत्रालयातील इतर सर्व विभाग 

११ संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

१२) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१४ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६ अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१७ सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१८) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१९) मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२० मुख्य अभियंता (विनिर्दिष्ट प्रकल्प), पाटबंधारे विभाग, पुणे / औरंगाबाद 

२१) मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग, पुणे / नागपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ उत्तर महाराष्ट्र 
विभाग / नाशिक / कोकण विभाग, मुंबई / यांत्रिकी. 

२२) मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

२३) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२४) कृषि संचालक, पुणे 

२५) सर्व अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग 

२६ अधिक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 

२७ सर्व लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणांचे प्रशासक. 

२८) मा.मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

२९) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मधील इतर सर्व अधिकारी 

३० विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

३१ जलसंपदा विभाग सर्व कार्यासने 

३२) निवडनस्ती, लाक्षेवि (आस्था). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पासंविसं-२०१७/प्र.क्र.५९/१७/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र. पासंविसं-२०१७/प्र.क्र.५९/१७/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक - ०६ ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे 


शासकीय सभासद 
१) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व - अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
गुणनियंत्रण, पुणे संचालक 
२) उपसचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,  - सरदस्य/संचालक व राज्यपालांचे 
मुंबई-३२ प्रतिनिधी 


सदस्य /संचाळक 


३) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


४) अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे सदस्य/ संचालक 


५) अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन - सदस्य/ संचालक 
व विकास संचालनालय, पुणे 


4 Digitally signed by Dinesh Shamrao Ghatge 
DN: CN = Dinesh Shamrao Ghatge, C = IN, S = 
D | n es h S h a m rao Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 


G h atg e Date: 2021.08.06 16:44:41 +05'30' 
(दि. शा. घाटगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


